व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ सहायक संचालक 
(तांत्रिक) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तांत्रिक) या संवर्गातील 
अधिका-यांची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३१/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जून, २०२२. 


वाचा:- (१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि. २१/०६/२०२१. 
(२) शासन परिपत्रक, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
क्र.ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३१/व्यशि-१, दिनांक १६/०३/२०२२. 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:०३/ 
आस्था-१/पदोन्नती/२०२२/प्र.क्र.३७, दिनांक ०८/०५/२०२२. 


परिपत्रक: 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ 


जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ सहायक संचालक (तांत्रिक) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तांत्रिक) 
या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. (२) येथील शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


2. 


संदर्भ क्र. (2) येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता संदर्भात 


प्राप्त अभिवेदनांचा सांगोपांग विचार करून दिनांक 09/09/2029 रोजीपर्यंतची सेवाज्येष्ठता यादी सोबतच्या प्रपत्र- 
अ प्रमाणे अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३ः 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०६०९१८३८२३८९०३ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय. 

सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

सर्व संबंधित अधिकारी / संस्था/ कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

निवडनस्ती (व्यशि-१). 


शासन निर्णय क्र, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्र. सेज्येसू-२०२२/प्र.क्र.३१/व्यशि-१,दि. ०९/०६/२०२२ सोबतचे प्रपत्र"अ") 


१. संवर्गाचे नाव :- प्राचार्य,औ.प्र.संस्था/ जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ सहायक संचालक (तां)/शिक्षणार्थी उपसल्लागार/ सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (ता) 


२. वेतनश्रेणी :- WA-23: ६७७००-२०८७००/- 


३. दि.०१ जानेवारी २०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१/०१/२०२० ते ३१/१२/२०२० या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची यादी) 


अ.क्र. | ज्येष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # (नियुक्‍ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत दिनांक 
बदलला 
असल्यास त्यांचा विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
Pee IL 3 3 li ee 4 & fe = se = 2 i ८ ९ c=. का त्व 
| | श्री.यतीन प्रगत २५/१०/१९६५ | ३०/११/१९९६ सरळसेवा ३०/११/१९९६ ३१/१०/२०२३ यंत्र अभियांत्रिकी 
प्रल्हाद पदवीत्तर पदवी, प्रथम 
पारगावकर श्रेणी (एम. ई. AA), 
२०१२ 
२ २ श्री. सुधाकर प्रगत २७/०३/१९६३ । १५/१०/१९९६ सरळसेवा १५/१०/१९९६ | ३१/०३/२०२१ । यंत्र अभियांत्रिकी पदवी | सेवानिवृत्त 
शामराव उमाळे प्रथम श्रेणी १९८४ 
पदव्युत्तर पदवी (यंत्र) 
प्रथम श्रेणी १९८७ 
३ ३ श्री. किशोर प्रगत १६/०७/१९६५ ३१/०७/१९९६ सरळसेवा ३१/०७/१९९६ ३१/०७/२०२३ विद्युत अभियांत्रिकी पदवी 
वामन खटावकर प्रथम श्रेणी १ ९८७ 
४ ४ श्री. बिरुबा भ. ज. (क) । २२/०५/१९६५ | १८/०९/१९९६ सरळसेवा १८/०९/१९९६ । ३१/०५/२०२३ । यंत्र अभियांत्रिकी पदवी 
रामराव शिंपले प्रथम श्रेणी १९८८, 
पदव्युत्तर पदवी प्रथम 
श्रेणी १९९५ 
षु षु श्री. सुदाम वि. जा. (BH) । ०५/०४/१९६४ | ०६/०९/१९९६ सरळसेवा ०६/०९/१९९६ | ३०/०४/२०२२ | यंत्र अभियांत्रिकी पदवी | सेवानिवृत्त 
विनायक द्वितीय श्रेणी १९८९, 
राठोड पदव्युत्तर पदवी 


अ.क्र. | ज्येष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # ( नियुक्ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत दिनांक 
बदलला 
असल्यास त्यांचा विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
[poe aS 3 [= 4 ६ Sr ८ ९ = ra ee 
& & श्री. कमलाकर अ.ज. २७/०५/१९६५ | १०/११/१९९७ सरळसेवा १०/११/१९९७ | ३१/०५/२०२३ यंत्र अभियांत्रिकी 
शरद विसाळे पदवीका द्वितीय श्रेणी 
१९८४ 
७ ७ श्री. राजेंद्र भ. ज. (बो २०/१०/१९६२ । ०७/०७/२००१ पदोन्नती ०७/०७/२००१ | ३१/१०/२०२० यंत्र अभियांत्रिकी सेवानिवृत्त 
सूर्यकांत घुमे पदविका प्रथम श्रेणी 
ए.एम. आय. ई. 
ar “ए व at”) 
प्रथम श्रेणी १९९५ 
८ ८ श्री. माणिक अ.जा. ०१/०६/१९६२ | ३०/०४/२००७ पदोन्नती ३०/०४/२००७ | ३१/०५/२०२० यंत्र अभियांत्रिकी सेवानिवृत्त 
दामोदरराव पदविका प्रथम श्रेणी 
वानखेडे १९८६ 
९ ९ श्री. WTI प्रगत १८/०७/१९६५ | २२/०७/२००७ पदोन्नती ३०/०४/२००७ । ३१/०७/२०२३ विद्युत अभि. पदवी | स्वेच्छानिवृत्त 
लक्ष्मण प्रथम श्रेणी १९८६ 
सायगांवकर 
ia णं श्री.उमेडा प्रगत ०२/०५/१९६५ | ३०/०६/२००७ पदोन्नती ३०/०६/२००७ | ३१/०५/२०२३ यंत्र अभियांत्रिकी 
रमेशराव पदवीका प्रथम श्रेणी 
खारोडे १९८६ 
णं १ | q | श्री.विलास अनु.जाती । ३०/१२/१९६३ । २७/०४/२००७ पदोन्नती २७/०४/२००७ । ३१/१२/२०२१ यंत्र अभियांत्रिकी सेवानिवृत्त 
भाऊ सोनावणे पदवीका प्रथम श्रेणी 
१९८६ 
१२ १२ | श्री.विकास इ.मा.व २६/०१/१९६२ | ०२/०८/२००८ पदोन्नती ०२/०८/२००८ | ३१/०१/२०२० | यंत्र अभि.पदवी, प्रथम | सेवानिवृत्त 
वासुदेवराव श्रेणी १९८४, 
शिरभाते एम.ई.प्रथम श्रेणी १९९२ 


अ.क्र. | ज्येष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # ( नियुक्ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
aad wags | Re 
असल्यास त्यांचा विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
Ewe: 3 Se आता 4 & a ae ८ ९ ae ee ee 
93 १३ | श्री.शांताराम अनु.जाती | १७/०३/१९६२ | ०१/११/२००८ पदोन्नती ०१/११/२००८ | ३१/०३/२०२० यंत्र अभियांत्रिकी सेवानिवृत्त 
काशीनाथ पदवीका ,व्दितीय 
वायदंडे श्रेणी १९८३ 
१४ १४  । श्री.नंदकुमार प्रगत ०१/०६/१९६४ | ०८/०९/२०१६ सरळसेवा ०८/०९/२०१६ | ३१/०५/२०२२ बी.ई. मेकॅनिकल्स सेवानिवृत्त 
धोंडीबा झावरे इंजि.व्दितीय श्रेणी- 
१९८६,एम.बी.ए.(फायन 
न्स मॅनेज) प्रथम 
श्रेणी-२००६ 
१५ १५  । श्री. रविशंकर अनु. जाती । २७/११/१९६७ | ०९/०९/२०१६ सरळसेवा | ०९/०९/२०१६ | ३०/११/२०२५ बी.ई, इलेक्ट्रीकल 
बाबुराव सावळे खुल्या प्रवर्गातून इंजि.प्रथम श्रेणी-१९९१, 
निवड) एल.एल.बी, एम.बी.ए- 
द्वितीय श्रेणी-२००६ 
१६ १६ | att. नितीन अनु. जाती । ०१/०३/१९७५ | ०३/०९/२०१६ | सरळसेवा (खुल्या | ०३/०९/२०१६ | २८/०२/२०३३ बी. ई. मेकॅनिकल 
आनंदा निकम प्रवर्गातून निवड) इंजि. द्वितीय श्रेणी- 
१९९६ 
एम.बी.ए, (ह्युमन 
रिसोर्स मॅनेजमेंट) 
द्वितीय श्रेणी-२०१८ 
१७ १७ | श्री. रमण प्रगत ०६/०४/१९७७ । १५/०९/२०१६ सरळसेवा १५/०९/२०१६ | ३०/०४/२०३५ | डिप्लोमा मेकॅनिकल्स 
फकिर पाटील इंजि.प्रथम श्रेणी-१९९५ 


अ.क्र. | ज्येष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # ( नियुक्ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
ae waka | Pe 
असल्यास त्यांचा विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
Em 2 3 li "यी - ५ & ke Oe ८ ९ शिक्का | जिक ल्क 
१८ १८ श्री. रवींद्र वि.मा.प्र १६/०६/१९७५ | २६/०९/२०१६ | सरळसेवा (खुल्या | २६/०९/२०१६ ३०/०६/२०३३ बी.ई, मेकैनिकल्स | शासन आदेश 
सिद्रामप्पा प्रवर्गातून निवड) इंजि.प्रथम श्रेणी- क्र. व्यशिअ- 
मुंडासे १९९६, एम.बी.ए. २०१५/(३८०/ 
(मार्केटींग मॅनेजमेंट) क 
प्रथम श्रेणी-१९९९ शता 
अन्वये 
सरळसेवेने 
परिवीक्षाधीन 
कालावधी 
समाप्त 
करण्याच्या 
अधीन 
नियुक्‍ती. 
१९ १९ | श्री. किरण अनु. जाती । १३/०४./१९७० | ०४/०९/२०१६ | सरळसेवा (खुल्या | ०४/०९/२०१६ | ३०/०४/२०२८ | बी.ई, मेकॅनिकल्स इंजि.प्रथम 
मुरलीधर प्रवर्गातून निवड) os pneu 
मोटघरे श्रेणी-२०००, एम.टेक (प्रोड. 
इंजि.) प्रथम श्रेणी-२००२ 
२० २० श्री. अजित Saad १५/०४/१९७२ | १५/०३/२०१७ सरळसेवा १५/०३/२०१७ ३०/०४/२०३० डिप्लोमा मेर्कनिकल्स 
पोपट शिंदे इंजि.प्रथम श्रेणी-१९९४, 
बी.ए-(आर्टसोप्रथम श्रेणी- 
१९९९ 


अ. क्र. | wea | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती । $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता & | अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # ( नियुक्ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत दिनांक 
बदलला 
असल्यास त्यांचा विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
ae i 2 3 |b eee. 4 & ees ee = 4 ८ ९ [ee wee | चिक ल्क १ 
२१ २१ श्री. प्रदिप अनु. जाती । २४/०२/१९७१ | ०३/०९/२०१६ सरळसेवा ०३/०९/२०१६ २८/०२/२०२९ बी.ई, मेर्कॅनिकल्स शासन आदेशा 
भिमराव दुर्ग इंजि.द्वितीय श्रेणी-१९९३ | क्र. व्यशिअ- 
२०१५/(३८०/ 
१५/व्यशि-१, 
दि. 
३१/०८/२०१६ 
अन्वये 
सरळसेवेने 
परिवीक्षाधीन 
कालावधी 
समाप्त 
करण्याच्या 
अधीन 
नियुक्‍ती. 
२२ २२ श्री. रमाकांत इ.मा.व. १६/१०/१९६६ | ०३/०९/२०१६ सरळसेवा ०३/०९/२०१६ ३१/१०/२०२४ । डिप्लोमा (मेकॅनिकल 
बाबुराव इंजि.) प्रथम श्रेणी- 
भावसार १९८५, ए.एम.आय.ई 
(मेकॅनिकल) द्वितीय 
श्रेणी-१९९०, एम.ई 
(मेकॅनिकल इंजि.) 
प्रथम श्रेणी-२००५ 


अ.क्र. | ज्येष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # ( नियुक्ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत दिनांक 
क तयी विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
शिळा २ ३ [ie ei 4 & ees ee = 4 ८ ९ ५. ७... | [= आ... १ 
२३ २३ श्री. महेश भ.ज (क) १६/०७/१९८० | २६/०९/२०१६ सरळसेवा २६/०९/२०१६ ३१/०७/२०३८ बी. ई. मेकॅनिकल 
बापुसाहेब इंजि. प्रथम श्रेणी-२००१ 
बंडगर एम.ई, (मेकॅनिकल हिट 
पॉवर) प्रथम श्रेणी- 
२०१३ 
२४ २४ श्री. मधुकर डइ.मा.व २२/०५/१९६५ | ०४/०९/२०१६ सरळसेवा ०४/०९/२०१६ ३१/०५/२०२३ डिप्लोमा-प्रथम श्रेणी- 
काशीनाथ १९९४, बी.ए. (आर्टस) 
पाटील द्वितीय श्रेणी-२००१,बी.ई 
(इलेक्ट्रीकल इंजि.) प्रथम 
श्रेणी-२००६, एम.बी.ए 
(एच. आर. मॅनेजमेंट/एच 
आर डी) द्वितीय श्रेणी- 
२०१० 
२५ २५ श्री. मिलींद इ.मा.व ३०/०६/१९६३ | ०४/०९/२०१६ सरळसेवा ०४/०९/२०१६ ३०/०६/२०२१ | डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल | सेवानिवृत्त 
पुरुषोत्तम हांडे इंजि.) द्वितीय श्रेणी- 
१९८५, बी.ई 
(इलेक्ट्रॉनिक्स & पॉवर) 
प्रथम श्रेणी-१९९४ 
२६ २६ श्री. चंद्रकांत ($41.9) ०९/०७/१९६३ | १५/०९/२०१७ सरळसेवा १५/०९/२०१७ ३१/०७/२०२१ | डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल | सेवानिवृत्त 
लालचंद इंजि.) द्वितीय श्रेणी- 
वानखेडे १९८१, ए.एम.आय.ई 
(इलेक्ट्रीकल) द्वितीय 
श्रेणी-१९९० 


अ.क्र. | ज्येष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # ( नियुक्ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत दिनांक 
pees विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
Bw 2 3 a a 4 & = or ८ ९ 1१ | n= अः. १ 
२७ २७ | श्री. सुशील अनु.जाती । ०१/०२/१९६५ | ०६/०९/२०१६ सरळसेवा ०६/०९/२०१६ | ३१/०१/२०२३ | डिप्लोमा (मेकॅनिकल्स 
रामदास बुजाडे इंजि.) प्रथम श्रेणी- 
१९८४, बी.टेक 
(मेकॅनिकल्स इंजि.) 
प्रथम श्रेणी-२०१० 
२८ २८ श्री. RTT Sala २२/०६/१९८० | २६/०९/२०१६ सरळसेवा २६/०९/२०१६ ३०/०६/२०३८ एम.टेक (फाउंड्री & 
सुधाकर फोजिंग) प्रथम श्रेणी 
मानकर २००७ 
२९ २९ श्री. प्रदिप भ.ज. (ड) २७/१०/१९६७ | ०४/०९/२०१६ सरळसेवा ०४/०९/२०१६ ३१/१०/२०२५ | बी.ई (मेकॅनिकल) प्रथम 
जगन्नाथ घुले श्रेणी-१९९० 
३० ३० श्री. चंद्रशेखर प्रगत (अपंग) | ०३/०४/१९७३ | ०७/०९/२०१६ सरळसेवा ०७/०९/२०१६ ३०/०४/२०३१ | बी.ई (मेकॅनिकल इंजि.) 
जयसिंग ढेकणे द्वितीय श्रेणी-१९९६ 
३१ ३१ श्री. सचिन प्रगत ०३/०४/१९८० | ०१/०७/२०१७ सरळसेवा ०१/०७/२०१७ ३०/०४/२०३८ | बी.ई (मेकॅनिकल इंजि) 
माणिकराव प्रथम श्रेणी-२००२, एम.ई 
धुमाळ (Heat Power Eng.) प्रथम 
श्रेणी-२०१० 
३२ ३२ | atl. अनंत अनु. जाती । २८/०४/१९७५ | १२/०९/२०१६ सरळसेवा १२/०९/२०१६ | ३०/०४/२०३३ | बी.ई (मेकॅनिकल इंजि.) 
एकनाथ प्रथम श्रेणी-१९९७, 
सोमकुवर एम.ई (मेकॅनिकल 
इंजि.) द्वितीय श्रेणी- 
२००० 


अ.क्र. | ज्येष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # ( नियुक्ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
— wif |. Rte 
असल्यास त्यांचा विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 
शिका २ ३ शिळ शं ५ नि ees ७_| ८ ९ lit. Sean =: A jes अः. q 
33 33 श्री. सोमेश्वर अनु. जाती । ०७/०५/१९६५ | ०१/०९/२०१६ सरळसेवा ०१/०९/२०१६ ३१/०५/२०२३ | डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल 
बळीराम इंजि.) प्रथम श्रेणी- 
वाघमारे १९८४, एम.ए (इंग्लिश) 
द्वितीय श्रेणी-१९९६ 
३४ ३४ श्री. शशीकांत प्रगत (अपंग) | २७/०४/१९६२ | ०४/०९/२०१६ | सरळसेवा (खेळाडू | ०४/०९/२०१६ ३०/०४/२०२० | डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल | सेवानिवृत्त 
दामोदराव प्रवर्गातून निवड) इंजि.) द्वितीय श्रेणी- 
गुंटूरकर १९८१, 
३५ ३५ । श्रीमती सुधा इ.मा.व ०४/०१/१९६९ | ०९/११/२०१६ सरळसेवा ०९/११/२०१६ | ३१/०१/२०२७ । डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल 
बाबुराव इंजि.) प्रथम श्रेणी- 
रेवतकर १९९०, 
(सौ.सुधा 
निज्लीकांत 
ठोंबरे) 
३६ ३६ श्रीमती मनीषा अनु. जाती १९/११/१९७८ | ०१/०२/२०१७ सरळसेवा ०१/०२/२०१७ ३०/११/२०३६ बी.ई (इलेक्ट्रीकल) - 
रामचंद्र २००५ 
बोरुळकर 
३७ ३७ | श्रीमती मंगला प्रगत ०७/०६/१९६६ | १९/०७/२०१७ सरळसेवा १९/०७/२०१७ | ३०/०६/२०२४ | डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल 
दिपक देशमुख इंजि.) प्रथम श्रेणी- 
१९८५, 


अ. क्र. | ज्येष्टता | अधिका-यांचे | प्रवर्ग | जन्मतारीख | नियुक्ती | $(नियुक्‍्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवा निवृत्तीचा | शौक्षणिक अर्हता & | अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव # ( नियुक्ती दिनांक मार्गी सरळसेवेने/ | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक शेरा 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत दिनांक 
pai विभागीय 
दिनांक) परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व 
परीक्षेचे वर्ष 

Ewe ३ az 4 ६ Sa ८ ९ ees Ce ee 
3¢ ३८  । श्रीमती श्वेता प्रगत १३/१०/१९८३ | ०६/०७/२०१७ सरळसेवा ०६/०७/२०१७ | ३१/१०/२०४१ | बी.ई ( इंजि.) -प्रथम 

शशिकांत काळे श्रेणी २००५, एम.टेक 

(इलेक्ट्रीकल इंजि.) 
प्रथम श्रेणी २००८ 

३९ ३९ | श्री. हेमंत इ.मा.व २६/१२/१९६९ | ३१/०१/२०१८ सरळसेवा ३१/०१/२०१८ ३११२/२०२७ | Wg (मेके.इंजि.) प्रथम 

विठ्ठलराव श्रेणी २००१ 

आवारे 
४० ४० । श्रीमती कविता | प्रगत २८/०८/१९६६ । १८/१०/२०१९ सरळसेवा १८/१०/२०१९ | ३१/०८/२०२४ विद्युत अभि. पदवी 

विठ्ठोबा भिसे प्रथम श्रेणी १९८९ 

(श्रीमती कविता 

बुटले) 

खंड दि. ०१/०१/२०१९ ते दि. ३१/१२/२०१९ 
खंड दि. ०१/०१/२०२० ते दि. ३१/१२/२०२० 


टिप:- अ.क्र. (३९) येथील श्री. हेमंत विठ्ठलराव आवारे व अ. क्र. (४० येथील श्रीमती कविता विठ्ठोबा भिसे (श्रीमती कविता बुटले) यांनी तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीसंदर्भात 


सादर केलेल्या अभिवेदनाच्या अनुषंगाने सदर अधिका-यांचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गुणवत्ता यादीनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील क्रमांक सुधारीत करण्यात 
यावा किंवा कसे, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे अभिप्राय स्वंतत्ररित्या घेण्यात येत आहेत. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील सुधारित स्थान दर्शविण्यात येईल. 


